उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर 
मंडळाच्या अधिपत्याखालील १०० खाटांच्या ४ उपजिल्हा 
रुग्णालयातील (गडहिंग्लज, जि.कोल्हापूर, कळंबणी, 
जि.रत्नागिरी, सावंतवाडी व कणकवली, जि.सिंधुदूर्ग) 
१०० अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१२१/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २७ Ve, २०१८. 


वाचा 

१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र.संआसे/कक्ष-३/टे-५अ/उपजिरु, 
कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी/अपदे/३६८३-८४/१८, दि.२१.०४.२०१८. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.२३/आरोग्य-४, दि.०५.०२.२०१८. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळाच्या अधिपत्याखालील १०० खाटांच्या ४ उपजिल्हा 
रुग्णालयातील (गडहिंग्लज, जि.कोल्हापूर, कळंबणी, जि.रत्नागिरी, सावंतवाडी व कणकवली, जि.सिंधुदूर्गी १०० 
अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.०५.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१.०१.२०१८ ते 
दि.२८.०२.२०१८ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
२. या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अधिपत्याखाळील १०० खाटांच्या ४ उपजिल्हा 
रुग्णालयातील (गडहिंग्लज, जि.कोल्हापूर, कळंबणी, जि.रत्नागिरी, सावंतवाडी व कणकवली, tr. Rye यासोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “St” He नमूद केलेल्या १०० अस्थाई पदांना खालील अटींच्या अधीन राहून दि.१.०३.२०१८ ते 
दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे मंजूर 
केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ नुसार विहित 
करण्यात आलेल्या अटी व शार्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 
त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत:मान्य करुन 
घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी 
मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा प्रश्न निर्माण झाल्यास 
त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 

सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्र.आर-१, “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 

सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१)(०९) महाराष्ट्र आरोग्य विकास प्रकल्पातंर्गत ग्रामीण/कुटीर 
रुग्णालयाचे जिल्हा रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (अनिवार्य) (२२१० ४६२४)" मागणी क्र.आर-१, “२२१०-वैद्यकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१२१/आरोग्य-४ 


सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१)(०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा 
ग्रामीण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे. (अनिवार्य) (२२१० ०४१३)” मागणी क्र.आर-१, “२२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण आरोग्य सेवा -विषम चिकित्सा, ११०, रुग्णालये व दवाखाने, (०१) इतर रुग्णालये व 
दवाखाने (०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (अनिवार्य) (२२१००३१५)” मागणी क्र.आर-१, “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, ०१-नागरी आरोग्य सेवा - विषमचिकित्सा, (०६) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (अनिवार्य) (२२१० ०२२६” या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय 
विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२६१६२५५५४९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


. ou=Public Health Department, 
i a | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c9 
4703436c07cda664672d20607766dc59d3 


A5b, 

serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b8 
a a V Ee 69fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf 

68d63f, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2018.04.27 12:30:07 +05'30' 


(प्रमो.बळकवडे) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, प्रा.आ.केंद्र (जि.प.स्तर), मुंबई. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 
७. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व लेखापरिक्षा), पुणे. 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर/सिंधुदूर्ग/रत्नागिरी 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/सिंधुदूर्ग/रत्नागिरी 
१०. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कोल्हापूर/सिंधुदूर्ग/रत्नागिरी 
११. वित्त विभाग ( व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३ / अर्थसंकल्प ), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


तात्पुरती पदे प्रथमता ज्या 


शासन 


सन निर्णयान्वये निर्माण 


केली तो शासन निर्णय क्रमांक 


व 


br 


fe 


शा.नि.कर/संकीण १००३/ 
प्रक्ू- १०७/२००३/ 
आरोग्य४/दि. 
१४/८/२ ००३ 


शा.नि. 
क्र/जाबॅप्र-२०० ३/ 
सीआर-३/जाबॅक/ 
आरोग्य-४ दि. ६ 
नोव्हेंबर-२० ०५ 


i औ- 0 पत्र-अ 


उपजिल्हा रुग्णालय, गडहिंग्लज जि.कोल्हापूर 


पद वेतनश्रेणी 
संख्या (पुर्ण रुपयात) 
Kieren es 


ee 4 


वैद्यकिय अधिकारी (अपघात aa )वर्ग २ 


Bi 
कज 
a sam 
= 28 A 

8 
10.2... 


es eS पाम 


& 
oii | ¥ 
इडड०,७ड४ड० 


a 


१०० खाटा उपजिल्हा रुग्णालये 


ज्या शासकिय आदेशान्वये 
शेवटी पदे पुढे चालू ठेवण्यांत 
आली तो wr Aw. व दिनांक 


ज्या तारखेपासून पदे पुढे 
चालू ठेवावयाची आहेत 


त्याचा दिनांक 


लेखाशिर्ष 


सा.आ.विभाग शासन निर्णय 
FAT २०१७/ प्र.क्र. 
२३/आरोग्य-४ दि 


दि. ०१/०३/२०१८ 
ते २८/०२/२० १९ 


२२१० वेद्यकिय आणि 
tres ese 
a = sos 
SPOILS त फसत 
(*१)०८) प्रा.आ.क्रेदाचा 
ग्रामीण रूग्णालयाइतका दर्जा 
वाढविणे. (२२१००४१३ ) 


मागणी क्र. आर-१ 
२२१० वै सेवा व सार्व.आ 
०६ सार्वजनिक आरोग्य 
००१ संचालन व प्रशासन 
(°2)(0%) a a aa fF 


प्रकल्प ग्रामीण /कुटीर a 
उपजिल्हा रुमध्ये श्रेणीवर्धन 
बाहयअर्थसहाय्यप्रकल्प 
(२२१०४६२४) 


Page 1 of 18 


ज्या शासकिय आदेशान्वये ज्या तारखेपासून पदे पुढे 
शेवटी पदे पुढे चालू ठेवण्यांत |चालू ठेवावयाची आहेत 
आली तो शा .नि.कृ. व दिनांक |त्याचा दिनांक 


तात्पुरती पदे प्रथमता ज्या 
शासन निर्णयान्वये निर्माण 
केली तो शासन निर्णय क्रमांक 


पद 
संख्या . 
बदि 


i RRA ER ERE ERR: FUORI. ता कळ ee: 
उपजिल्हा रुग्णालय कळंबणी जि.रत्नागिरी | 


वेतनश्रेणी 
(पुर्ण रुपयात) 


लेखाणिर्प 


वैद्यकिय अधिकारी,वर्ग-२ 
अधिपरिचारीका वर्ग-३ 
कक्षसेवक वर्ग-४ 


7 
-z 
a” 
° 
° 
a 
ad 
“ 
° 
° 


२२१० वैद्यकिय आणि सार्वजनिक 


WMT २>००३/४२९/प्र कर. 
१९ >--अ/आ-४ दि.२६.३.२००४ 


ल्‌ 'केदाचा ग्रामीण रूग्णालयाइतका 


रजा arihaa., (*-१००८१३) 


afar अधिकारी (शस्त्रक्रिया) वर्ग-२ 

वैद्यकिय अधिकारी (स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र ) 
बधिरीकरण शास 
वैद्यकिय अधिकारी (भिषक) वर्ग-२ 
वैद्यकिय अधिकारी (बालरोग) वर्ग-२ 
वैद्यकिय अधिकारी वर्ग-२ 
अस्थिव्यंग शल्यचिकित्सक वर्ग-२ 
सहाय्यक अधिसेविका वर्ग-३ 
परिसेविका वर्ग-३ 


६००-३९१०० 


i] 

A 
Pad vol “४ |] ~| “४2 ळ्‌ णि 
> FLAT ALA % | w 
° an a” a % ° 
? oj] of o re 
aw g f 1 G w 
क्ट wil “9 |“ a} Xx 
“ *“०| ade Mad x ९ 
० ~| “० | ~ ०॥ ० 
° ° ° च ° 

of oj] ० 


24 00-38 १०० 


१५६००-३९ १०० 
१५६००-३९१०० 
सा.आ.विभाग शासन निर्णय 


कृ.अपदे २०१७/ प्र.क़. २२१० वैघकिय सेवा व 
दि. ०१/०३/२०१८ | सार्वजनिक आरोग्य, ०१ 


९३००-३४८०० 


१२ / यी ra 
२३/आ ie 
eS अधिपरीचारीका अतीत विवि ते २८/०२/२०१९ | नागरी आरोग्य सेवा व विषम 
म ae 8 ae Ab चिकित्या, ११० -स्णालये व 
° ° डं प -.... PEE ‘i 
ऑगस्ट, २००९ औषध निम दवाखाने (०६)(०१) मुफसल 
re aE sn eer 
ca ae eae: yaad ia 
(२०१२० २०२६ 

् sexta ow 

Re 53 
हज : 
<a क्क 
| crear 
शिपाई,वर्ग-ड ee SEE ०-७डड० 
as 
aren fe गर as 
| a iat ag ह 1 a ue eee 


br 


goo खाटा उपजिल्हा रुग्णालये Page 2 of 18 


तात्पुरती पदे प्रथमता ज्या 
शासन निर्णयान्वये निर्माण 
केली तो शासन निर्णय क्रमांक 
बदि 


वेतनश्रेणी ज्या शासकिय आदेशान्वये 


(पुर्ण रुपयात) 


उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी जि.सि धुदु 


वैद्यकिय अधिकारी (अपघात कक्ष) वर्ग २ a 


शासन निर्णय क्र.जाबॅकप्र ठे क्क 
/जाबॅक/आरोग्य ४ दिनाक|ओषध निर्माता वर्ग-३ एर००.२०रगा कृ.अपदे २०१७/ प्र.क्र. 
२३/आरोग्य-४ दि 
न ee ee 
a 


br १०० खाटा उपजिल्हा रुग्णालये 


दि. 


; प 


ज्या तारखेपासून पदे पुढे 
शेवटी पदे पुढे चालू ठेवण्यांत |चालू ठेवावयाची आहेत 
आली तो शा.नि.कर. व दिनांक |त्याचा दिनांक 


० १/ ठ 3/ २०१८ 


ते २८/०२/२०१९ 


"स्पि" Seay or 
साबजनिक आरोग्य ०६ 
सावर्जानक आरोग्य ००१ 

संचालन व प्रशासन 
(०१)(०५) Ferre आरोग्य 
सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत 
ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयांचे 
उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये 
थ्रेंणीवर्धन ( २२१०४६२४) 


Page 3 of 18 


gene ७-० 


ज्या शासकिय आदेशान्वये ज्या तारखेपासून पदे पुढे ot 
शेवटी पदे पुढे चालू ठेवण्यांत ।चालू ठेवावयाची आहेत 
आली तो a fra. व दिनांक |त्याचा दिनांक 


वेतनश्रेणी 
(पुर्ण रुपयात) 


१9 


उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली, जि.सिंधुदु 
वेतनश्रेणी 
(पुर्ण रुपयात) 


तात्पुरती पदे प्रथमता ज्या 
शासन निर्णयान्वये निर्माण 
केली तो शासन निर्णय क्रमांक 
a fe 


EEO SE: AE Ee IE hk Ce, as. HAE! 


& 
ae i ‘8 ip ig “| 
सार्वजनिक आरोग्य of 


ज्या शासकिय आदेशान्वये ज्या तारखेपासन vs णटे 
शेवटी पदे पुढे चालू ठेवण्यांत |चाळू ठेवावयाची आहत 
आली तो ar fas. व दिनांक ।|त्याचा दिनांक 


२००३/सी आर-३ 
AA वर्ग-र art म्य ८९०९ 
/जाबॅक/आरोग्य ४ दिनाक : 
मचालन व प्रशासन 


१३ A २००३ 


see तिन बगर ee 
वर्ग-३ 


eee महजर शडे 
mfr बय 


(०१)(०९) महारा आरोग्य 
सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत 
ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयांचे 
उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये 

श्रेंणीवर्धन ( २२१०४६२४) 


सा.आ.विभाग शासन निर्णय 

कृ.अपदे २० १७/ प्र.क्र. 
२३/आरोग्य-४ दि 

०५/ ० २/२ ०१८ 


दि. ०१/०३/२०१८ 
ते २८/०२/२०१९ 


एकूण अस्थाई पदे 


br १०० खाटा उपजिल्हा रुग्णालये 


